श्री.राजेंद्र सुखदेव मिरगणे, सह अध्यक्ष 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ 
(MahaHousing) यांची नियुक्‍ती रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : प्रययो-२०१८/प्र.क्र.१३९/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
३रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ सप्टेंबर, २०२०. 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, महाहौसिंग/२०१७/प्र.क्र१६१/गृनिधो-२, 
दि.११.१२.२०१८. 
२) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, प्रआयो/२०१८/प्र.क्र.१३९/गृनिधो-२, 
दि.१२.१२.२०१८. 
३) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, प्रआयो/२०१८/प्र.क्र.१३९/गृनिधो-२, 
दि.१३.०८.२०१९. 


प्रस्तावना:- 

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मोठ्या वसाहतींचे प्रकल्प उभारण्याच्या अनुषंगाने 
राज्यात घरकुलांच्या निर्मितीसाठी MHADA व्यतिरिक्त पूर्णवेळ कार्यरत राहू शकेल, अशा 
“महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (MahaHousing)” ची स्थापना दि.११.१२.२०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे. तसेच शासन निर्णय दि.१२.१२.२०१८ 
अन्वये श्री.राजेंद्र मिरगणे यांची सदर महामंडळाच्या सह अध्यक्ष पदावर नियुक्‍ती करुन शासन 
निर्णय दि.१३.०८.२०१९ अन्वये त्यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. 

प्रत्येक प्रशासकीय विभागांतर्गत शासकीय/अझासकीय मंडळे व समित्या यावर 
नियुक्‍त केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन नव्याने मंडळे व समित्या पुनर्गठित करण्याचा 
निर्णय मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास 
महामंडळाच्या (MahaHousing) अशासकीय पदावर केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१३९/गृनिधो-२ 


शासन नणंय:- निर्णय:- 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाच्या सह अध्यक्ष पदावरील श्री.राजेंद्र 
मिरगणे यांची नियुक्‍ती तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहे. 

श्री.राजेंद्र मिरगणे यांची सह अध्यक्ष पदावर करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द 
करण्यात आल्याने त्यांना दिलेला मंत्रीपदाचा दर्जाही यान्वये संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय क्र.शासाऊ १०.१०/प्र.क्र.१६/१०/सा.ऊ, दि.१३.०३.२०१२ अन्वये 
अनुज्ञेय केलेल्या सेवा सुविधा यापुढे त्यांना अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००९०३१३२३२२६७०९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझानुसार व नावाने 


gitally signed by Ramchandra Dhanawad 


DN: c=IN, o=Governmen harashtra, ou=Housing 
ते mM C h a al [| a Depart de=400032, st=Mah 
25.4.2 


'd1e4249e6612552db1552e149b0688899cac7 
f60ec7d9103d6, 


5b 10ebd8bee2e77f1 e579c83aa5378f02ae0 
hi 


ecc37¢ 
INumbs 
h Nn W 1b1765ccdd 1 0f83cb76cd8bbi 
Dhanawa cd 


Di 2020.09.03 13:29:03 +05'30' 


(रा.कों.धनावडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव,राजभवन, (पत्राने) 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, म. वि. स., विधानभवन, मुंबई. 
६) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव,म. वि. स., मुंबई 
७) श्री.राजेंद्र मिरगणे, सह अध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ, साखर भवन, मुंबई. 
८) मा.मुख्य सचिव, यांचे उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन,वांद्रे(पूर्व),मुंबई-५१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१३९/गृनिधो-२ 


११) व्यवस्थापकीय संचालक,शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, वांद्रे (पूर्व), मुंबई- ५१. 

१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे(पूर्व, मुंबई-५१ 

१४) संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 

१५) सर्व विभागीय आयुक्‍त / सर्व जिल्हाधिकारी 

१६) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१७) मुख्य अधिकारी, मुंबई/ कोकण /पुणे /नाशिक /औरंगाबाद /अमरावती /नागपूर - गृहनिर्माण व 
क्षेत्र विकास मंडळे 

१८) सर्व उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ, साखर भवन, मुंबई. 

20) निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


